वर्ष ९ , अंक ५ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 
आदेश 

( फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) /आ.कं./१४४/ ( ०२ ) / २०२२ . – ज्याअर्थी , अहवालानुसार असे निदर्शनास आले आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२३ पासून बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात फ्लाइंग कंदील वापरणे , विक्री करणे आणि साठवणे यामुळे 
मानवी जीवन व सार्वजनिक शांतता व सुरक्षितता यांना गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो , असे निदर्शनास आले आहे . 


पृष्ठे ४८ किंमत रुपये : १४.०० 


२. त्याअर्थी , बृहन्मुंबईच्या स्थलसिमेत फ्लाइंग कंदीलचा वापर , विक्री , आणि साठवणूक यासारख्या क्रिया व फ्लाइंग कंदीलद्वारे 
असामाजिक घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे . 


३. त्यामुळे आता , मी , विशाल ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , मला फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ ( १७७४ चा कायदा II ) च्या कलम १४४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे आदेश देतो की , ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी 
म्हणजे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२३ , बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत अशा प्रकारच्या फ्लाइंग कंदीलचे 
कोणतेही उड्डाण क्रियाकलाप , वापर , विक्री आणि साठवणूक करण्यास परवानगी नाही . 

४. हा आदेश ३१ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ पासून २ ९ जानेवारी २०२३ रोजीचे २४.०० पर्यंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय , अंमलात 
राहील . 


५ . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल . 

६. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे . 
जनतेच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे , विभागीय स.पो. आ . , विभागीय पो.उ. आ . , महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना 
फलकांवर आणि तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २७ डिसेंबर , २०२२ रोजी दिला आहे . 


( 3 ) 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. C.P./XI ( 6 ) /F.L ./ ( 2 ) 144 / 2022.— WHEREAS , reports have been received that due to the 
situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it 
is noticed that use , sale and storage of Flying Lanterns during i.e. date 31st December 2022 to 
29th January 2023 in Brihanmumbai Police Commissionerate Area may cause grave danger to 
human life , safety and injury to public property on that account . 


२ 


2. AND WHEREAS , it is necessary that some checks should be put on Flying Lanterns 
activities like it's use , sale and storage in the Brihan Mumbai Police Commissionerate , to prevent 
the activities of Antisocial elements through such type of Flying Lanterns during the said period 
in the Brihan Mumbai and that immediate action is necessary to prevention of the same . 


3. NOW THEREFORE , I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that during the period of 30 Day's i.e. 31st 
December 2022 to 29th January 2023 , No Flying Activities of such type of Flying Lanterns and no 
use , sale and storage is to be allowed in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate . 


4. This order shall remain in force with effect from 00.01 hrs . 31st December 2022 till 
24.00 hrs . of 29th January 2023 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward Offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal this the 27th day of December , 2022 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./3123/2022.- Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 05 day from 19th December 2022 to 23rd December 2022 and permission to leave 
Head Quarters after complition of workshop on 18th December 2022 to 24th December 2022 B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . K. K. Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . 
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla had she not proceeded 
on leave as above . 


m 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , 
Vengurla shall remain with Shri . D. Y. Rayrikar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . 


District Court , Sindhudurg , 

dated 16th December 2022 . 


The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla is directed to hand over the charge of her Court 
to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla , is 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – १ अ 


S. J. BHARUKA , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / मनू मसं / २५५४ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , मनू मजूर सहकारी संस्था मर्या . , नावडे , ता . 
पनवेल , जि.रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५३६ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१० असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात यावेत अशी माझी खात्री 
झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन 
ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव . मध्य . आ / अन्नपूर्णासेसो / २५५५ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , अन्नपुर्णा सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , के . एच . १ , बी - ४ , वास्तुविहार , सेक्टर -१६ , रुम नं . ४०२ , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल / ( ओ ) / ३३२७ / २०१५-१६ / सन २०१५ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश 
निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . मोहन ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या 
दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन 
आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २.०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत 

आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव . मध्य आ / बहिरीनाथप्रबेस / २५५६ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , श्री बहिरीनाथ 
प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , बेलपाडा , पो - जासई , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / 
( ओ ) / १३१ / २०१६-१७ / सन २०१७ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . मोहन ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या 
दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेवून एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन 
आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २.०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / धर्म : दिघेकृग्रा पतसं / २५५७ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहाय्यक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे 
कृती स्मृती समिती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , धरणा कॅम्प , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
पीआरडी / ( एल ) / ५१३ , दिनांक १ ९ एप्रिल १ ९९ ४ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येवून संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन 
ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेवून संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव . मध्य . आ . / आबाग्राबिशेपतसं / २५५८ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , आबा ग्रामिण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , मु . दिघाटी , पो . केळवणे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / आरएसआर / 
( सीआर ) / ५६२ , दिनांक २ जानेवारी २००४ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . मोहन ढेरंगे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व 
मालमत्तेचा ताबा घेवून एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , 
धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे 
आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी 
२०२३ रोजी दु . २.०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा 
सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 

( फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

- 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) /ए.पी.एल./ ( ०२ ) / २०२२ . – ज्याअर्थी , पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील भागात फुगे , उंच उडणारे 
फटाके , प्रकाश उत्सर्जित करणारी वस्तू , पतंग इत्यादी हवाई क्षेत्रात व आसपास उडवले जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे . तसेच छत्रपती 
शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ , जुहू एरोड्रोम , नौदल हवाई स्टेशन INS शिक्राच्या आसपासच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात , लॅडिंग विमानाच्या 
दिशेने व धावपट्ट्यांचा दृष्टीकोन मार्ग , लेझर लाईट बीम्स चमकवण्यात येतात ज्यामुळे उक्त क्षेत्रामध्ये विमानांचे सुरक्षित आवागमन धोक्यात येते . 


२. त्याअर्थी , जेथे सुरक्षित आणि लेझर बीम मुक्त उड्डाण क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी पॅराग्लायडर्सचे उड्डाण , फुगे पाठवणे , हाय राइजर 
फटाके , प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तूंचा वापर , पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रदीपन वापरणे यावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . छत्रपती 
शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूला पॅराग्लायडर्स , फुगे , उंच उडणारे फटाके , प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तू , पतंग यांच्या 
वापरास प्रतिबंध करता येईल जेणेकरून लेझर बीमचा विमानाच्या लॅडिंग , टेक ऑफ आणि सुरक्षित विमान उड्डाण आवागमनावर परिणाम होऊ नये 
आणि त्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे 
; 


आता , म्हणून मी , विशाल ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई , फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) चे कलम १४४ अन्वये व दिनांक २३ डिसेंबर १ ९ ५ ९ चे पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांच्या आदेशानुसार 
मला दिलेले अधिकार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे १० उप कलम ( २ ) ( १ ९ ५१ चा महा . अधिनियम XXII ) याद्वारे आदेश देतो की , 
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत : 


( अ ) कोणत्याही व्यक्तीने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूच्या फ्री फ्लाइट झोनमध्ये उंच उडणारे फटाके 
उडवणे , प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तू सोडणे , पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रकाशित करणे , फुगे , पॅराग्लायडर्स उडवू नयेत . 


( ब ) कोणत्याही विमानांच्या लॅडिंग , टेक ऑफ आणि आवागमनामध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांचा वापर 
केल्याचे लक्षात येताच कोणतीही व्यक्ती जवळच्या पोलीस ठाणेस माहिती देईल . 


४ 
. 

हा आदेश २२ डिसेंबर २०२२ पासून अंमलात येईल आणि पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय १ ९ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ( दोन्ही दिवसांसह ) ६० 
दिवसांच्या कालावधीसाठी प्रभावी असेल . 

५ . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल . 

६. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे . 
लोकांच्या माहितीसाठी सर्व पोलीस ठाणे , सर्व स . पो . आ . , सर्व पो.उ. आ . , महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील 
आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून व प्रसारमाध्यमांद्वारे ते प्रसिद्ध केले जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २१ डिसेंबर , २०२२ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकूर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 

Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. XI ( 6 ) /144/A.P.L ./ ( 06 ) / 2022 . Whereas reports have been received that in the areas under 
the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is noticed that flying balloons , high 
riser crackers , light emitting objects , kites etc. are sent up in and around the airspace , and also in 
the approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft , 
in the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport , Juhu Aerodrome , 
naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ; 


2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , sending 
up of balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects , flying of kites and usage 
of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around 
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders , balloons , high 
riser crackers , light emitting objects , kites , Laser Beams should not affect aircraft landing , take 
off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same ; 


3. Now , therefore I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby order that , in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate : 


( A ) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release light 
emitting objects , fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati 
Shivaji Maharaj International Airport . 


( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to 
obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police 
Station . 


4. This order shall come into force with effect from 22nd December 2022 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 19th February 2023 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this 21st day of the December , 2022 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Brihan Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / सिंको कुक्कूट संस्था / २०२२/७८६ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , सिंको कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या . , दाभोली पंचक्रोशी , ता . वेंगुर्ला , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी 
क्र . एसडीजी / व्हीएलए / ओजीआर / ओ / ३०४ , दिनांक ३१ जानेवारी २००० या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक 
म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


९ 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


ग एक ( को.वि.पु. ) –२ 


क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / विक्रांत मच्छिमार संस्था / २०२२/७८७ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , विक्रांत मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी मर्या . , देवबाग , ता . मालवण , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . एसडीजी / एमएलएन / आरएसआर / असआर / ७५१ / ८ ९ दिनांक २० नोव्हेंबर १ ९ ८ ९ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा 
आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना 
संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / श्री गवळदेव दुग्ध संस्था / २०२२/७८८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्री गवळदेव सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या . , भरणी - आगारवाडी , ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . एसडीजी / केडीएल / अजीआर / ओ / ४१७ / सन २०१४ दिनांक ४ मार्च २०१४ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि 
त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 


१० 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / राज दुग्ध संस्था / २०२२ / ७८ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , राज दुग्ध व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्या . , गुरामनगरी- कटटा , ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी 
क्र . एसडीजी / एमएलएन / अजीआर / ओ / डी / ३७५ दिनांक २८ डिसेंबर १ ९९ ८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / श्री . सिध्दिविनायक दुग्ध सं . / २०२२ / ७ ९ ० – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्री सिध्दिविनायक सहकारी दुग्ध व्यावसायीक संस्था मर्या . , आसोली , ता . वेंगुर्ला , जि . सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्र . एसडीजी / व्हीएलए / अजीआर / अ / ११२ / डी / ९ १ दिनांक ४ डिसेंबर १ ९९९ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 

४ 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


११ 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / धर्येशील दुग्ध संस्था / २०२२ / ७ ९ १ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , धर्येशील दुग्ध व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्या . , पावशी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी 
क्र . एसडीजी / केडीएल / ओजीआर / ओ / ४०२ / डी / सन २०० ९ दिनांक ४ डिसेंबर २०० ९ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 
अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / गांवदेवी मसं / २५३२ / सन २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , गांवदेवी मजूर सहकारी संस्था मर्या . , 
न्हावा , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५१५ , दिनांक १ ९ डिसेंबर १ ९९ ४ असलेल्या सहकारी 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात यावेत 
अशी माझी खात्री झाली आहे . 


१२ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून 
श्रीम . निता पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती 
करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / कर्नाळा मसं / २५३४ / सन २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . कर्नाळा मजूर सहकारी संस्था मर्या . , मु . सांगुल , 
पो . शिरढोण , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५०१ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९ ८७ असलेल्या 
सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून 
श्री . विजय सडके , मुख्य लिपीक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन 
अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ १३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / श्रद्धा मसं / २५३५ / सन २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , श्रद्धा मजूर सहकारी संस्था मर्या . , शंकर 
मंदीराजवळ , कामोठे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५२३ , दिनांक ८ जुलै १ ९९ ६ असलेल्या 
सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून 
श्री . विजय सडके , मुख्य लिपीक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन 
अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / गणेश कृपा मसं / २५३७ / सन २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , गणेश कृपा मजूर सहकारी संस्था 
मर्या . , पडघे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५१३ , दिनांक १ ९ एप्रिल १ ९९ ४ असलेल्या 
सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून 
श्री . विजय सडके , मुख्य लिपीक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन 
अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / श्री गजानन मसं / २५३८ / सन २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , श्री गजानन मजूर सहकारी संस्था 
मर्या . , आनंदनगर - पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ३१७ , दिनांक १४ नोव्हेंबर १ ९ ८० 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश 
पारीत करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


१४ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी श्री . विजय 
सडके , मुख्य लिपीक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी 
यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ / सक्षम सेवा / २५४१ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , सक्षम सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , सदनिका क्र . ७ , शिवकृपा हौसिंग सोसायटी , भूखंड क्र . ८ - सी , सेक्टर -०४ , आसुडगांव - खांदा कॉलनी , नवीन पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / १३८ ९ / २०१३-१४ / सन -२०१४ , दिनांक ११ एप्रिल २०१४ असलेल्या संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . मोहन ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था 
सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ 
महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक १५ 
जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री 
पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतील 
याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ १५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ / वाप्रकुअसो / २५४२ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , वावेघर प्रकल्पग्रस्त 
कुशल / अकुशल सहकारी संस्था मर्या . , मु . वावेघर , पो . रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / 
( ओ ) / १३० / २०१६-१७ / सन -२०१७ , दिनांक ११ जानेवारी २०१७ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , 
कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत 
संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात 
दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व 
कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यांत 
येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ / पोबेआग्रासो / २५४३ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , पोस्ट बेसिक 
आश्रमशाळा विद्या ग्राहक संस्था मर्या . , पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा विद्या . चिखले , ता . पनवेल , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / सीओएन / 
५१७ , दिनांक २४ जुलै २००० असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , 
कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत 
संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात 
दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व 
कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यांत 
येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ / कोव्हिकेकन्याविग्रासो / २५४४ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , को.ए.सो.व्हि.के. कन्या 
विद्या . विद्यार्थी ग्राहक सहकारी संस्था मर्या . , को.ए.सो.व्हि.के. कन्या विद्यालय पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / सीओएन / ५०६ , दिनांक ५ डिसेंबर १ ९ ८ ९ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , 
कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत 
संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात 
दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर 
व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित 
करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ / कानोबा वै हा सो / २५४५ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , कानोबा वेअर हाऊस 
अभिनव सेवा सहकारी संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ४३३ / ९ , गव्हाण फाटा - चिरनेर रोड , पो . वहाळ , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ४०१६ / २०१८-१९ / सन -२०१ ९ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय 
आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जिल्हा रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या 
दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन 
आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या 
कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक 
त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश 
पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ १७ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ / विलबेसेसो / २५४६ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , विष्णू लक्ष्मी बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , के / एच ३/११/२०४ , सेलिब्रेशन सेक्टर -१६ - १७ , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल / ( ओ ) / ४०१५ / २०१८-१९ / सन -२०१ ९ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१ ९ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित 


करीत आहे . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , 
कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत 
संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात 
दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर 
व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित 
करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ / श्रीसिविसेसो / २५४७ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , श्री सिद्धी विनायक सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / १३ ९ ३ / २०११-१२ / सन -२०१२ , दिनांक १ 
मार्च २०१२ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


गएक ( को . वि.पु. ) – ३ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित 
वणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक 
त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश 
पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य.आ. / कमऔउसो / २५४८ / सन २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , कष्टकरी महिला 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , मु . चिरवत , पो . शिरढोण , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / 
( आय ) / ५११ / ९ ७ , दिनांक ६ ऑक्टोबर १ ९९ ७ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक 
त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश 
पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतरिम अवसायन आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / अंतरिम अवसायन आदेश / २६२ ९ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , निर्माण मजूर सहकारी संस्था मर्या . , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५२६ , दिनांक २ ९ जुलै १ ९९९ असा असलेल्या 
सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा 
घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणको 
व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या 
कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २३ जानेवारी २०२३ 
रोजी दुपारी ३ - ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह 
खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित करण्यांत येतील याची नोंद 
घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ १ ९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / श्री साई मसं / / सन -२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड , श्री साई मजूर सहकारी संस्था मर्या . , 
वहाळ , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५३१ , दिनांक २० एप्रिल २००१ असलेल्या सहकारी 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत 
अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून 
श्री . विजय सडके , मुख्य लिपीक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन 
अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / जीएनएल / ( ओ ) / ३११० / २०२२ 
२०२३ / २४ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 
ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , रुपा सफायर प्रिमायसेस 
को - ऑप . सो . लि . , प्लॉट नं . १२ , सेक्टर - १८ , सायन - पनवेल हायवे , 
सानपाडा स्टेशन समोर , सामपाडा , नवी मुंबई ४०० ७०५ ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 


66 

सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


66 


" 


ठाणे , 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ . 


सतिश देवकते , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / जीएनएल / ( ओ ) / ३११२ / २०२२ 
२०२३ / २७ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 
ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , ऐस शॉपिंग को - ऑप . सोसा . 
लि . , सर्व्हे नं . १३ ( ९ २ ) व १२ ( २६० ) , सर्व्हे नं . ६ ( ८५ ) / ५ , 
व्हिलेज महाजनवाडी , मिरारोड ( पू . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


ठाणे , 

दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ . 


सतिश देवकते , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठाणे 

तालुका , ठाणे . 


क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५०६० / २०२२ 
२०२३ / ३० / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 
ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , मेन ओपस बिल्डींग नं . ०१ को 
ऑप . हौ . सोसा . लि . , सर्व्हे नं . ५३ , हिस्सा नं . १ , पी.टी.सी.टी.एस. 
नं . १४७५-१५५६-१५६१ , वॉर्ड नं . क्यू डिईपीटी नं . ५ / २२ , व्हिलेज 
मिरा , मिरारोड ( पू . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


ठाणे , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५०६७ / २०२२ 
२०२३ / १५२ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 
ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , दुरिअन को - ऑप . हौ . सोसा . 
लि . , जुना सर्व्हे नं . ९ २ , सर्व्हे नं . १३ / १ , व्हिलेज महाजनवाडी , 
मिरारोड ( पू . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

66 

" 


ठाणे , 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठाणे तालुका , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एम / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३५७ / २०२२ 
२३ / सन २०२२/२७२५ - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , डीजे अॅमोर को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ९ अ , १० बी , सीटीएस नं . ३५० व 
३५१ , वाढवली व्हिलेज , कलेक्टर कॉलनी , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / एल विभाग / बी -२ / नों . अधिसूचना / सन २०२२ /२२५६. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग मुंबई याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , रिद्धी सिद्धी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस 
नं . ५७२ , ५७२/१ ते ५ ( नवीन सीटीएस नं . ५७२ , अ ) ऑफ व्हीलेज 
कुर्ला , व्ही . एन . पुरव मार्ग , चुनाभट्टी , मुंबई ४०० ०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

१ 


66 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 

दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ . 


प्रियंका गाडीलकर , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

एल विभाग , मुंबई . 


अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / एल विभाग / बी -२ / नों . अधिसूचना / सन २०२२ / २३८० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत 
आहे की , श्री व्यंकटेश को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , बि . नं . १६ , 
सीटीएस नं . १२ ९ , वाडीया इस्टेट , बैल बाजार , कुर्ला ( प . ) , मुंबई -७० ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 


मुंबई , 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२२ . 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

एल विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / सी विभाग / नोंदणी अधिसूचना / १२४२ / २०२२.– 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , श्रीपती आराधना भानजी भिमजी बी विंग को 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी . एस . नं . २३२४ ( पीटी ) , 
२३२५ ( पीटी ) , भुलेश्वर - डिव्हीजन , डॉ . ए . एम . रोड , कबुतर खाना , 
मुंबई ४०० ००२ नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्युसी / एचएसजी / टीसी / 
१००८५ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 


66 


२१ 


गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” सहकारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ . 


सुदाम काठे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

सी विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ५० / २०२२ - श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांचा दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ 
व दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


२२ 


श्रीमती एस . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 

असत्या . 


श्रीमती एस . आर . पाटील , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ . 


अ . य . थत्ते , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


- 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ०१ / २०२२ . – श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली यांची दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२२ अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १ जानेवारी २०२३ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ 
रोजीच्या का.वे.नं.पा. ते दिनांक २ जानेवारी २०२३ च्या का . वे . पु . पर्यंत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती . एम . डब्ल्यू . जाधव यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 

आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की , श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
श्रीमती . एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


अ . य . थत्ते , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ २३ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

- 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ०० / २०२२ . – श्री . जगदीश शंकरराव कोकाटे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर अलिबाग यांची दिनांक १७ डिसेंबर 
२०२२ ते दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


- 


श्री . जगदीश शंकरराव कोकाटे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जगदीश शंकरराव कोकाटे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


श्री . जगदीश शंकरराव कोकाटे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर अलिबाग , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ . 


अ . य . थत्ते , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ४८ / २०२२ . – मा . प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांचे आदेशानुसार जिल्हा न्यायालय अधिसूचना 
जा . क्र . ६ ९ ०१ / २०२२ , दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ अन्वये श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली यांचा दिनांक २८ 
डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . सदर ०४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


अ . य . थत्ते , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ४ ९ / २०२२ 

श्रीमती . एम . डब्ल्यू . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली यांची दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२२ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ जानेवारी २०२३ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ 
रोजीच्या का.वे. नं.पा. ते दिनांक २ जानेवारी २०२३ च्या का.वे. पु . पर्यंत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 

आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की , श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
श्रीमती . एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ . 


अ . य . थत्ते , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६८७३ / २०२२- श्री . ए . आर . गुन्नाल , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल यांची दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक १ जानेवारी २०२३ रोजीच्या रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २७ डिसेंबर 
२०२२ रोजीचे का . वे . नंतर पासून ते दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजीचे का . वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . ए . आर . गुन्नाल यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की , श्री . ए . आर . गुन्नाल हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . ए . आर . गुन्नाल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) /एल.डब्ल्यू./३७ ( १ ) ( २ ) / २ ( ६ ) / १० ( २ ) / ( ०१ ) /२०२३.– ज्याअर्थी , बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक 
सुरक्षितता राखण्यासाठी मी , विशाल ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई , मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कायम ३७ से 
उप कलम ( १ ) आणि ( २ ) कलम २ चे पोट - कलम ( ६ ) आणि कलम १० चे पोट - कलम ( २ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा ( १ ९ ५१ चा महा . XXII ) 
याद्वारे दिनांक ४ जानेवारी २०२३ च्या ०० - ०१ वाजले पासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी संपूर्ण 
बृहन्मुंबईमध्ये खालील गोष्टींना प्रतिबंधित करतो . 

४ 


१. ( अ ) शस्त्रे , अग्निशस्त्रे , बॅटन , तलवारी , भाले , दंडूके , सोटे , विना परवाना बंदुका , चाकू , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा इतर कोणतीही 
वस्तू जी शारीरिक हानी ( हिंसा ) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकाऱ्याने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता , 

नेणे , 

( ब ) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून 

( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किंवा प्रक्षेपित करण्याची साधने , वाहून नेणे , गोळा करणे आणि 
तयार करणे . 


( ड ) व्यक्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन , 

ई ) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार , गाणी गाणे , संगीत वाजवणे , 


२५ 


( च ) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याच्या मते , शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे , प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करणे जेणे करून सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा 
धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल . 


२. जर कोणतीही व्यक्ती अशा कोणत्याही वस्तूसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ 
किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल , तर तो / ती कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्या मार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा 
त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचे कडील जप्त केलेली वस्तू , उपरोधिक पदार्थ , 
स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल . 


३. हा आदेश , कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला त्याच्या वरिष्ठांना 
किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार , शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही . हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार 
इत्यादींना लागू होणार नाही , जे ३१/२ फूट पर्यंत लांबीपर्यंतच्या लाठ्या बाळगत आहेत . 


४ . 


वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मुदत संपली तरीही , 

( अ ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते , चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केल्या जाऊ शकते 
( ब ) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भीत झालेल्या कोणत्याही दंड , जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ शकतात , जणू 
हा आदेश कालबाह्य झाला नाही . 


५. मी , पुढे असे निर्देश देतो की , बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा 
मेगाफोनद्वारे घोषित करून , तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 


No. CP / XI ( 6 ) /L.W/37 ( 1 ) ( 2 ) / 2 ( 6 ) / 10 ( 2 ) / ( 01 ) / 2023 . WHEREAS , considering necessity for 
the preservation of public peace and public safety in Brihanmumbai . I , Vishal Thakur , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai in exercise of the powers conferred 
upon me under sub section ( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub section ( 6 ) of section 2 and sub 
section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the 
following Act throughout Brihanmumbai for the period from 00-01 hours of 4th January 2023 to 
24-00 hours on 2nd February 2023 . 


1. ( a ) The Carrying of arms . cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , 
sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm 
( violence ) , save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority , 


( b ) The carrying of any corrosive substance or explosives , 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles , 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof , 

( e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music , 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations , and the preparation , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any Police Officer posted in Brihanmumbai City , offend against decency or morality 
or undermine the security of or tend to overthrow the state . 


2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed or 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him / her by any 
Police Officer , and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited 
to the State Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 


4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 
( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order be imposed , as if this order had not expired . 


5. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 
Given under my hand and seal on this 2nd day January , 2023 at Mumbai . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ २७ 
पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 

— 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / ( ०१ ) /ए.पी./३७ ( ३ ) / १० ( २ ) / २०२३. – ज्याअर्थी , विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे , शांतता व 
सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे . 


त्याअर्थी , पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि 
मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध 
घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते . 


आता , म्हणून , मी , विशाल ठाकुर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा महा . 
अधिनियम XXII ) च्या कलम १० मधील पोट - कलम ( २ ) सह कलम ३७ मधील पोट - कलम ( ३ ) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करताना , याद्वारे ४ जानेवारी २०२३ रोजी ००-०१ वाजले पासून सुरू होणाऱ्या आणि १८ जानेवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजता संपणाऱ्या १५ 
दिवसासाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे . 


( १ ) पाच किंवा अधिक व्यक्तिंच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध , 

( २ ) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि , 

( ३ ) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर , वाही , वाद्ये , वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर 

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे . 

( अ ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ . , 

( ब ) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी / दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक , 

( क ) कंपन्या , क्लब , सहकारी संस्था , इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका , 

( ड ) सामाजिक मेळावे , आणि क्लब , सहकारी संस्था , इतर सोसायट्या आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक , 
( ई ) चित्रपटगृहे , नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट , नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या 
उद्देशाने संमेलने , 


( फ ) सरकारी किंवा निम शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयामध्ये 
किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन , 

( ग ) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा , महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने , 

( घ ) कारखाने , दुकाने , आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार , व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने , 

( ह ) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी , ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त , बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी 
परवानगी दिली आहे . 


वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी , 

( अ ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते , चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते . 
( ब ) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड , शिक्षा , जप्ती हा आदेश कालबाह्य झाला नसल्याप्रमाणे लागू 
केली जाऊ शकते . 


मी पुढे असे निर्देश देतो की , हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे , न्यायालये , सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती 
चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून 
प्रकाशित केला जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 


No. CP / XI ( 6 ) / ( 01 ) /A.P./37 ( 3 ) / 10 ( 2 ) /2023.— WHEREAS , based on the information received from 
various sources . It is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of 
public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties . On that 
account , it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful 
assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility 
and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the 
areas under the control of Commissioner of Police , Brihanmumbai . 


NOW , THEREFORE , I Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub section ( 3 ) of section 37 read with sub section 
( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , do hereby prohibit , 
for the period commencing from 00-01 hours on 4th January 2023 and ending at 24-00 hours on 
18th January 2023 throughout the City of Brihanmumbai , 

( i ) Any assembly of five or more persons , 

( ii ) Any procession of any persons and , 

( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly , 


The prohibition contained in the order is exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. , 

( b ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places , 

( c ) Statutory meeting of companies , clubs , co - operative societies , other societies and 
associations , 


( d ) Social gathering and meeting of clubs , co - operative societies , other societies and 
associations to transact their normal business , 


( e ) Assemblies in or around Cinema houses , theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films , dramas or performances as the case may be , 


( f ) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi - Governmental functions , 


( g ) Assemblies in or around schools , colleges and other educational institutions for academic 
activities , 


( h ) Assemblies in factories , shops , and establishments for normal trade , business and callings , 
( i ) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihanmumbai and their supervisory officers , 

Not withstanding the expiration of this order after the period here in abovementioned , 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced , 

( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 
Order may be imposed as if this order had not expired , 


I , further direct that this order will be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing 
copies thereof , in conspicuous part of public places , courts , Govt . Offices and by proclaiming the 
same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form 
available . 

Given under my hand and seal on the 2nd day of the January , 2023 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ २ ९ 
पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 

( फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

- 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / १४४ / ( १ ) / २०२३ . – ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत असे आढळून आले आहे की , 
विध्वंसक / समाजविरोधी घटक निवासी भागात लपून बसू शकतात आणि त्यांचे द्वारे सार्वजनिक शांतता , मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या 
कारणास्तव खाजगी / सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची सर्व शक्यता आहे . 


२ . 

आणि ज्याअर्थी , भाडेकरूंच्या वेशात दहशतवादी / समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये , दंगली , भाडणे इत्यादी घडू नयेत म्हणून 
घरमालक / भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे ; आणि सदर घटना घडू नये म्हणून त्यासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक आहे . 


३. त्याअर्थी , मी , विशाल ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहमुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ च्या कलम १४४ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) अन्वये व पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबईच्या दिनांक २३ डिसेंबर १ ९ ५ ९ च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( महा . अधिनियम XXII १ ९ ५१ ) चे १० उप कलम ( २ ) याद्वारे आदेश देतो की , मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीत 
येणाऱ्या कोणत्याही घराचा / मालमत्तेचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक घरमालक / जागा मालक / व्यक्ती ज्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी 
जागा भाड्याने दिली आहे / सवलत दिली आहे , त्या भाडेकरूचे सर्व तपशील त्वरीत www.mumbaipolice.gov.in या सिटीझन 
पोर्टलवर ऑनलाईन कळवावा . 


४. जर अशी व्यक्ती परदेशी असेल , तर मालक आणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्याचे नाव , राष्ट्रीयत्व , पासपोर्ट तपशील म्हणजे पासपोर्ट 
क्रमांक , ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख , वैधता सादर करावी . व्हिसा तपशील म्हणजे व्हिसा क्रमांक , श्रेणी , ठिकाण आणि जारी करण्याची 
तारीख , वैधता नोंदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे . 


५ . 

हा आदेश दिनांक ६ जानेवारी २०२३ पासून अंमलात येईल आणि पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय दिनांक ६ मार्च २०२३ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
समाविष्ट ) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील . 

६ . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल . 


७ . 

सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे . 
लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे , सर्व स . पो . आ . , सर्व पो . उ . आ . , महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर 
आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३ जानेवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. XI ( 6 ) / 144 / ( 01 ) /2023.— Whereas , due to the situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police Brihan Mumbai , it is apprehended that subversive / anti - social 
the elements may seek hide outs in residential areas and there is every likelihood of breach of 
peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private / 
public property on that account . 


३० 


2. And whereas , it is necessary that some check should be put on landlords / tenants so that 
terrorist / anti - social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities , riots , 
affray etc. and that immediate action is necessary for the prevention of the same . 


3. Now , therefore I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby order that each landlord / owner / persons dealing in property business of 
any house / property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has 
let / sub - let / rent out any accommodation to any person , shall immediately furnish the particulars 
of the said tenant / tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in . 


4. If the person to whom the accommodation is let / sub - let / rented out is a Foreigner , then 
the owner and the Foreigner , shall furnish his Name , Nationality , Passport details i.e. Passport 
No. , Place and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. , category , place and date of issue , 
validity , registration place and reason for stay in city . 


5. This order shall come into force with effect from 6th January 2023 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 6th March 2023 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 


6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal this on 3rd day of the January , 2023 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ ३१ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 

( फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / नायलॉन मांजा / १४४ / ( ०१ ) / २०२३ . – ज्याअर्थी , दरवर्षी पतंग उडवण्याच्या उत्सवात प्लॅस्टिक किंवा तत्सम 
सिंथेटिक घटकाद्वारे तयार केलेले धागे ज्याला नायलॉन मांजा म्हणतात अशा पक्क्या धाग्यांमुळे माणसांना व पक्ष्यांना दुखापत होत असल्याचे 
आढळून आले आहे . व अशा जखमा अनेकदा प्राणघातक ठरतात , त्यामुळे नायलॉन किंवा प्लास्टिक किंवा सिंथेटिक धाग्यांपासून बनवलेल्या पतंग 
उडवण्याच्या नायलॉन मांजाच्या जीवघेन्या परिणामांपासून माणसांचे आणि पक्ष्यांचे संरक्षण करणे इष्ट आहे . 


२. ज्याअर्थी , असे असतांना , पतंगांसह हे सर्व कापलेले धागे जमिनीवर शिल्लक राहतात . जमिनीवर आणि निसर्गात जैवविघटनशील 
नसलेल्या प्लॅस्टिकच्या पदार्थांचे आयुष्य खूप जास्त असल्याने ते मातीच्या थराला स्पर्श केल्यावर पर्यावरणाला हानी पोहोचवू शकतात . तसेच त्या 
धाग्यांमुळे गटारे , ड्रेनेज लाईन तुंबणे यांसारख्या समस्या निर्माण होत राहतात . नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग जसे की नद्या , नाले , माती आणि जलमार्गावर 
होणारे प्रतिकूल परिणाम आणि गुरेढोरे , इतर प्राण्यांचा अशा नायलॉन / प्लॅस्टिक सामग्रीसह अन्नपदार्थ खाण्यामुळे गुदमरणे असे अनेक प्रभाव 
आहेत . 


३. ज्याअर्थी , जैवविघटनशील नसलेल्या अशा सिंथेटिक धाग्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्याने अनेकदा पॉवर लाईन्स आणि 
सबस्टेशनवर फ्लॅश ओव्हर होतो , ज्यामुळे ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित होतो , विद्युत मालमत्तेवर ताण येतो आणि नुकसान होऊ शकते , अपघात 
होतात , वन्यजीवांना दुखापत होऊ शकते आणि जीवितहानी , पर्यावरणाची हानी होते आणि त्यामुळे पतंग उडवण्यासाठी अशा नायलॉन धाग्यांचा 
वापर टाळणे आवश्यक आहे . 

ज्याअर्थी , दिवसेंदिवस नामशेष होत असलेल्या आणि दुर्मिळ आणि लुप्तप्राय प्रजाती म्हणून वर्गीकृत केलेल्या पक्ष्यांचे संरक्षण करणे 


४ . 

इष्ट आहे . 


> 


त्याअर्थी , मी , विशाल ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , मला फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) च्या कलम १४४ नुसार बहाल केलेल्या अधिकारांद्वारे आदेश देतो की , बृहन्मुंबई स्थलसमेत ३० दिवसांच्या 
कालावधीसाठी , म्हणजे दिनांक १२ जानेवारी २०२३ ते १० फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या नायलॉन मांजा किंवा अशा कोणत्याही 
कृत्रिम पदार्थाच्या वापरामुळे पक्ष्यांना व माणसांना गंभीर इजा होतात अशा पदार्थाच्या वापराला , विक्रीला व साठवणुकीवर पतंग उत्सवाच्या दरम्यान 
बंदी घालण्यात येत आहे . 


६. हा आदेश दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत पूर्वी मागे 
घेतल्याशिवाय लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल . 


७ . 


८ . 

सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नाही म्हणून हा आदेश याद्वारे एक तर्फी पारित करण्यात आला आहे . 
लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे , सर्व विभागीय स.पो. आ . , सर्व परिमंडळीय पो.उ. आ . , महानगरपालिका प्रभाग , तहसील 
कार्यालयांच्या सूचना फलकावर चिकटवून प्रसिद्ध केले जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ५ जानेवारी , २०२३ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) / NYLON MANJA / 144 / ( 1 ) 2023.— Whereas , it is observed every year that during 
the kite flying festival , injury is caused to people and birds on account of pucca thread made out of 
plastic or similar such synthetic material commonly known as Nylon Manja , these injuries many 
a times turn out to be fatal causing death of people and birds , and it is therefore desirable to 
protect people and birds from the fatal effects of the kite flying thread made out of nylon or 
plastic or synthetic thread . 


2. And Whereas , all these cut threads alongwith the kites remain on the land and because 
of the very long life of the plastic materials which are non - bio - degradable in nature , they can 
cause damage to the ecology once they touch the soil strata , these threads continue to cause 
problems such as blockage of sewers , drainage lines , natural water ways such as rivers , streams , 
adverse effects on soil and waterways and cattle population caused by cutting or falling of such 
threads , suffocation of cows and other animals who ingest food items along with such nylon / plastic 
materials , and thus the impact of such plastic materials used for making threads is many and 
varied . 


3. And Whereas , extensive use of such synthetic thread which are non bio - degradable , often 
result in flash -over on the power lines and substations , which may cause power interruptions to 
consumers , straining and damaging of electrical assets , cause accidents , injuries to wildlife and 
loss of life , damage to environment and therefore it is necessary to prevent use of such nylon 
threads for kite flying . 


4. And Whereas , it is desirable to protect birds which are getting extinct day by day and 
classified as rare and endangered species . And whereas , in the " MAKAR SANKRANTI " kite festival , 
kite flying takes place in large scale all over Mumbai . 


5. Now therefore , I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) . Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order , for the period of 30 days i.e. 12th January 
2023 to 10th February 2023 , a ban on the use , sale and storage of the pucca threads commonly 
known as Nylon Manja made of the plastic or any such synthetic material which is likely to cause 
grievous injury to the birds as well as to human beings especially during the festivals where kite 
flying is played , in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate . 


6. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs . of 12th January 2023 till 
24-00 hrs . of 10th February 2023 unless withdrawn earlier . 


7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


8. As the notice cannot be served individually to all concerned the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Board of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tehsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal this the 5th day of the January , 2023 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ ३३ 
नगरविकास विभाग 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ जानेवारी , २०२३ . 

वाचा . — शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना ( १ ) क्र . टिपीएस -१२०६ / १६८२ / प्र.क्र.९ ७ / ०७ / नवि- १२ , दिनांक ४ मार्च २०० ९ . 

- 

( २ ) क्रमांक टिपीएस -१२०६ / १६८२ / प्र.क्र.९ ७ / ०७ / नवि -१२ , दिनांक ७ ऑगस्ट २०० ९ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

66 

क्रमांक टिपीएस -१२२० / ९ ५ ९ / प्र.क्र .११३ / २० / नवि- १२. – आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार 
शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / ९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ मंजूर झाली असून ती 
दिनांक २२ / ११ / १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे ; ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) आणि कलम २० ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार 
अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२१८ / प्र.क्र .३३६ / १८ / वियो व प्रायो / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) आणि कलम २० ( ४ ) / नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० 
अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास नियंत्रण नियमावली ” असा करण्यात आला आहे ) 
मंजूर केली असून ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास नियंत्रण नियमावली उक्त विकास योजना क्षेत्रासाठी लागू असून , त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहतीची 
नियमावली अंतर्भूत आहे ; 


" " 

आणि ज्याअर्थी , मे / रोमा बिल्डर्स प्रा . लि . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अर्जदार ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या विनंती अर्जास 
अनुसरुन शासन , नगरविकास विभागाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २ ) मधील तदतुदीनूसार व तत्कालीन प्रचलित विशेष नगर वसाहतीच्या 
नियमावलीमधील तरतुदीनूसार अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२०६ / २६८२ / प्र.क्र.९ ७ / ०७ / नवि -१२ , दिनांक ४ मार्च २०० ९ अन्वये उक्त विकास योजना 
क्षेत्रामधील मौ . कोलशेत व कावेसर , ता . व जि . ठाणे येथील अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या प्रपत्र - अ व प्रपत्र - ब नुसारचे एकूण सुमारे १३३.३८ एकर 
क्षेत्र विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करुन अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
विशेष नगर वसाहत " असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अर्जदार यांची विनंती विचारात घेऊन शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२०६ / २६८२ / प्र.क्र.९ ७ / 
०७ / नवि -१२ , दिनांक ७ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मौ . कोलशेत व कावेसर ता . व जि . ठाणे येथील अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसारचे ६ ९ .७८ 
एकर क्षेत्र काही अटी व शर्तीवर उपरोक्त लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अर्जदार यांनी मौ . कोलशेत व कावेसर , ता . व जि . ठाणे येथील सुमारे १८.२४७ हे . क्षेत्र उक्त विशेष नगर वसाहत 
प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्याची विनंती शासनास दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या जमिन वापर प्रस्तावानुसार उक्त अर्जामधील क्षेत्र रहिवास विभाग , हरित विभाग , विविध आरक्षणे व 
विविध रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यामध्ये समाविष्ट आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर , उक्त 
अर्जदार यांना विशेष नगर वसाहत प्रकल्पासाठी यापुर्वी मंजूर असलेल्या लोकेशनल क्लिअरन्समध्ये मौजे कोलशेत व कावेसर ता . व जि . ठाणे येथील 
सुमारे १५.५२८ हे . , या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची - अ मध्ये विशेषत्वाने नमुद केल्याप्रमाणेचे क्षेत्र , लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त उक्त विशेष 
नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात अटी व शर्तीसापेक्ष समाविष्ट करणे उचित राहील , असे शासनाचे मत झाले आहे 
; 


66 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची - अ ” मध्ये नमूद 
केलेले अंदाजे १५.५२८ हे . क्षेत्र विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करुन लोकेशनल क्लिअरन्स पूर्वमंजूर असलेल्या उक्त विशेष नगर 
वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यासह त्यास पुरवणी लोकेशन क्लिअरन्स खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून मान्यता देत आहे : 


ग एक ( को . वि . पु . ) – ५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
अटी व शर्ती : 

( I ) मालकी हक्कासंबंधित 

( १ ) उक्त प्रकल्पासाठीच्या क्षेत्राचे मालकी हक्क / विकसन हक्क उक्त अर्जदार यांचेकडे असणे आवश्यक राहील . मालकी हक्काचे ७/१२ 
उताऱ्यानुसार प्रस्तावांतर्गतच्या क्षेत्रापैकी केवळ १.४६१ हे . आर . क्षेत्राची मालकी उक्त अर्जदार यांची असून उर्वरित क्षेत्राबाबत उक्त अर्जदार यांनी 
संबधित जमीन मालकांसोबत नोंदणीकृत खरेदी खत / विकास करारनामे / कुळमुखत्यार पत्र , इ . केलेले असून , सदरचे दस्त हे फार जुने आहेत . तसेच 
सदर दस्तानुसारची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर झालेली नाही . तसेच सद्यघडीस ७/१२ उताऱ्यावर दस्तामध्ये नमूद जमीन मालकांच्या वारसांची नावेही 
लागलेली आहेत . तेव्हा उक्त अर्जदार यांना अशा सर्व जमिनीची मालकी / विकास हक्क प्राप्त होत असल्याची खरी ( authentic ) कागदपत्रे , 
इत्यादी इरादापत्र ( Letter of Intent ) मिळण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील . सदर क्षेत्राची उक्त अर्जदार 
यांचे मालकी हक्क / विकसन हक्क प्राप्त होत असल्याची खातरजमा जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी प्रथमतः करावी व खातरजमा झाल्यानंतरच सदर 
प्रकल्पास लेटर ऑफ इंन्टेट प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी . 


. 


66 

( २ ) सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची - अ ” मधील जमिनींच्या मालकी संबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त अर्जदार यांची राहील व 
जागेतील विकासाच्या परवानगीसाठीची उक्त अर्जदार यांनी मालकी हक्काची कागदपत्रे , मुळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे , 
मालकीहक्क , विकास हक्क सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मुळ प्रमाणित प्रती , जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडे इरादापत्रा ( Letter of Intent ) 
पुर्वी सादर करणे आवश्यक राहील . तसेच ज्या जमिनीबाबत उक्त अर्जदार यांचा मालकी हक्क सिद्ध होणार नाही , त्या जमिनीसह ज्या जमिनी 
संलगतेमध्ये राहणार नाहीत , अशा जमिनी सदर प्रकल्पामधून वगळणे आवश्यक राहील . या बाबीची पुर्तता झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी 
सदर प्रकल्पाला इरादापत्र ( Letter of Intent ) देण्याची कार्यवाही करावी . 


( ३ ) विशेष नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी सं . नं . पैकीच्या आहेत , अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून 
अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी बृहत आराखडयात / रेखाकंनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात . अशा जमिनींच्या मोजणीनंतर जर त्या सलग 
राहत नसतील तर त्या या लोकेशनल क्लिअरंन्समधून आपोआप वगळल्या जातील व अशा जमिनी वगळल्यानंतर उर्वरीत सलग क्षेत्र हे विशेष नगर 
वसाहत प्रकल्पाकरीता आवश्यक असलेल्या किमान ४० हेक्टर पेक्षा कमी होत असल्यास अशा क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत राबविता येणार नाही . 


( ४ ) मुख्य वन संरक्षक ( प्रा ) ठाणे यांनी प्रस्तावांतर्गत क्षेत्रापैकी मौ . कोलशेत येथील ९.९ ० ९ २ हे . आर व मौ . कावेसर येथील ३.३७.९ १ 
हे . आर क्षेत्राबाबत दिनांक २० जून २०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार प्रस्तावांतर्गतचे क्षेत्र तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यांच्या हद्दीपासून १०.०० 
कि.मी. चे आत इको सेन्सीटीव्ह झोन प्रभाव क्षेत्रात असल्याने यासंदर्भात संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून आवश्यक तो ना - हरकत दाखला / अभिप्राय उक्त 
अर्जदार यांनी प्राप्त करुन घेऊन तो इरादापत्रापुर्वी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडे सादर करणे आवश्यक राहील . तसेच उर्वरित प्रस्तावांतर्गतच्या 
जमिनीबाबत वन विभागाच्या संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून आवश्यक ते ना - हरकत / अभिप्राय उक्त अर्जदार यांनी इरादापत्रापुर्वी जिल्हाधिकारी , ठाणे 
यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील . असा ना - हरकत / अभिप्राय प्राप्त झाल्याशिवाय जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी इरादापत्र प्रदान करण्याची 
कार्यवाही करु नये . 


( ५ ) विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार सदर विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील समाविष्ट जमिनींमध्ये आदिवासी / वन / 
शासकीय जमिनीं समाविष्ट नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित महसुल व वन विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्राप्त करुन घेवून ते जिल्हाधिकारी , 
ठाणे यांना इरादापत्रापूर्वी सादर करणे उक्त अर्जदार यांना बंधनकारक राहील . 


( ६ ) विशेष नगर वसाहतीमध्ये महाराष्ट्र टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रीकल्चर लॅण्ड अॅक्टच्या तरतुदीनुसारच्या व नवीन शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत 
असल्यास अशा जमिनींच्या नोंदी मिटविण्याकरीता कायदयामधील तरतूदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही उक्त अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी यासंबंधिची खात्री झाल्यानंतरच विशेष नगर वसाहतीस इरादापत्र ( Letter of Intent ) देण्याची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) विशेष नगर वसाहतीमधील जमिनींच्या इतर हक्क स्तंभात करार , बॅक बोजे , इतर हक्कातील नमूद नावे , इत्यादी असल्यास ती 
काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही उक्त अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . अशा नोंदी नसल्याबाबतची खात्री जिल्हाधिकारी , 
ठाणे यांनी विशेष नगर वसाहतीस इरादापत्र ( Letter of Intent ) देण्यापुर्वी करावी . 


( ८ ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील मालकी हक्का संदर्भात / विकास हक्कासंदर्भात काही न्यायालयीन वाद / दावे 
असल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त अर्जदार यांची राहील . तसेच अशा जमिनींकरीता प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स आपोआप रद्द 
होईल . तसेच प्रकल्पाअंतर्गतच्या काही जमिनी नियंत्रीत सत्ता प्रकार , असे इतर अधिकारात नमूद असल्याचे दिसुन येत आहेत . तसेच कुळकायदा 
संबंधिची ३२ ग ची अट नमूद असल्यास सदरच्या सर्व नोंदी मिटविण्याकरिता महसुल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तसेच प्रचलित नियमानुसार 
आवश्यक ती कार्यवाही करणे व याबाबत महसुल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याचे ना - हरकत प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी , ठाणे यांना इरादापत्रापुर्वी उक्त 
अर्जदार यांनी सादर करणे आवश्यक राहील . जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी यासंबंधीची खात्री करुनच इरादापत्र ( Letter of Intent ) प्रदान 
करण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 


३५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( ९ ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील काही जमिनींच्या मालकी हक्काच्या इतर अधिकारात युएलसी कलम २० / २१ 
योजनेखालील क्षेत्र नमूद केले आहे . सदरच्या नोंदी मिटविण्याअनुषंगाने नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रचलित 
नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करुन त्याबाबतचे संबंधित प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र उक्त अर्जदार यांनी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांना लेटर ऑफ 
इन्टेटपूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील . असे प्रमाणपत्र उक्त अर्जदार यांनी सादर केल्यानंतरच इरादापत्र ( Letter of Intent ) प्रदान करण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी करावी . 


( १० ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील काही जमिनीबाबत ७/१२ उताऱ्याच्या इतर अधिकार शेन्यामध्ये कलम २० 
अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुट असे नमूद आहे . तेव्हा सदरच्या नोंदी मिटविण्याअनुषंगाने संबंधित अधिनियमातील तरतुदीनुसार / नियमानुसार 
आवश्यक ती कार्यवाही करुन त्याबाबतचे संबंधित प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र उक्त अर्जदार यांनी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांना लेटर ऑफ इन्टेटपुर्वी सादर 
करणे आवश्यक राहील , असे प्रमाणपत्र उक्त अर्जदार यांनी सादर केल्यानंतरच सदर प्रकल्पास इरादापत्र ( Letter of Intent ) देण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी करावी . 


( ११ ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भात / विकास हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज 
खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास , किंवा अधिसूचित जमिनीपैकी कोणत्याही जमिनीच्या विकासाचा हक्क उक्त अर्जदार यांचेकडे 
नसल्याचे निष्पन्न झाल्यास आणि याबाबत काही न्यायालयीन वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार यांची राहील . तसेच अशा 
जमिनीकरिता प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स आपोआप रद्द होईल . 

( II ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी : 

( १ ) सदर विशेष नगर वसाहत करीता बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल 
विभागाचे ( MoEF ) तसेच राज्य शासनाच्या योग्य त्या प्राधिकरणाचे Environmental Clearance घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र 
शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील Environmental Impact Assessments बाबत वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतूदींचे पालन करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( २ ) प्रस्तावांतर्गतच्या क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र सिआरझेडने बाधीत होत असल्याचे अभिप्राय ठाणे महानगरपालिकेने दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१ ९ 
च्या पत्रान्वये दिले आहेत . तेव्हा सिआरझेडने बाधीत होणाऱ्या क्षेत्राबाबत MCZMA चे म्हणजेच पर्यायाने पर्यावरण विभागाचे अभिप्राय / ना - हरकत 
सादर करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( ३ ) सदर विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची / सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त 
अर्जदार यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील 
तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . विशेष नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणीपुर्वी या संबंधीचा आवश्यक तो ना - हरकत दाखला महाराष्ट्र 
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करुन घेणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( ४ ) जलसंपदा विभागाच्या अभिप्रायासंदर्भात उक्त अर्जदार यांनी प्रकल्प संचालक व अधिक्षक अभियंता खारभूमी विकास मंडळ , ठाणे यांनी 
मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग , कोकण प्रदेश मुंबई यांना उद्देशून लिहीलेल्या दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजीच्या पत्राची छायाप्रत जोडली आहे . 
यामध्ये मौ . कोलशेत येथील सुमारे ९ .० ९ हे . आर व मौ . कावेसर येथील ३.३७ हे . आर क्षेत्राबाबत अभिप्राय दिले आहेत . तेव्हा अनुसूची- अ मध्ये 
नमूद केलेल्या संपूर्ण क्षेत्राबाबत विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार जलसंपदा विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून ना - हरकत / 
अभिप्राय प्राप्त करुन घेवून ते इरादापत्रापूर्वी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडे सादर करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . जलसंपदा 
विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे ना - हरकत / अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी उक्त प्रकल्पास इरादापत्र प्रदान करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( ५ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे उक्त अर्जदार 
यांचेवर बंधनकारक राहील . सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 


( ६ ) जलप्रवाह क्षेत्रापासून सोडावयाच्या अंतराबाबत संबंधित विभागाचे ना - हरकत दाखला घेऊन त्यातील अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त 
अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( ७ ) विशेष नगर वसाहतीच्या निमयावलीमधील तरतुदीनुसार पाण्याची सुविधा उक्त अर्जदार यांनी स्वजबाबदारी व स्वखर्चाने उपलब्ध करणे 
बंधनकारक राहील . तसेच यासंबंधाने जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे उक्त अर्जदार यांचेवर 
बंधनकारक राहील . 


( ८ ) विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार प्रकल्प बृहत आराखडा संबंधित नियोजन प्राधिकणाकडे मंजूरीसाठीचा प्रस्ताव 
सादर करतेवेळी सदर प्रकल्पास विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार पाणी उपलब्धतेबाबतचा पुरावा , त्या पृष्ठयर्थ कागदपत्रे , 
इत्यादी उक्त अर्जदार यांनी प्रस्तावासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( ९ ) विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार वीज पुरवठयाबाबतची सुविधा उक्त अर्जदार यांनी स्वखर्चाने व स्वजबाबदारीवर 
उपलब्ध करणे आवश्यक राहील . तसेच संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने या संपुर्ण विशेष नगर वसाहतीकरीता विज पुरवठयाबाबत विज वितरण 
कंपनीची आवश्यक ती परवानगी व निश्चित बांधिलकी ( Firm Commitment ) विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार बृहत 
आराखडा मंजूरी पूर्वी उक्त अर्जदार यांचेकडून प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील . 

( III ) विकासासंबंधाने 


३६ 


( १ ) प्रकल्पांतर्गतच्या क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र संरक्षण विभागाच्या अकबर कॅम्पच्या हद्दीपासून १०० मी . अंतराच्या आत असून , काही जमिनी 
अकबर कॅम्पच्या हद्दीपासून ५०० मी . परीघक्षेत्रात अंतर्भूत आहेत . तेव्हा अशा जमिनीच्या विकासासंदर्भात संरक्षण विभागाच्या संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्याचे ना - हरकत प्रमाणपत्र उक्त अर्जदार यांनी सादर करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( २ ) ठाणे महानगरपालिकेस कार्यकारी अभियंता , खारभूमी विकास विभाग , ठाणे ( कळवा ) यांचे दिनांक २० मार्च २००७ चे पत्रासोबत प्राप्त 
झालेल्या खारभूमी योजनांच्या पुनः प्रापित क्षेत्रातील निर्बंधित केलेल्या जमिनीच्या यादीत / खारभूमी योजनांच्या यादीत , प्रस्तावांतर्गतच्या जमिनींचा 
समावेश होत आहे . तेव्हा अशा जमिनीवर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करता येईल किंवा कसे , याबाबत संबंधित विभागाचे ना - हरकत 
प्रमाणपत्र उक्त अर्जदार यांनी प्राप्त करून घेऊन ते इरादापत्रापूर्वी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील . असे ना - हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच व अशा क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय होत असल्याचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी , ठाणे 
यांनी उक्त अर्जदार यांना इरादापत्र प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी . यामधील एखाद्या क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय होत नसल्यास 
सदरचे स.नं. खालील क्षेत्र या लोकेशनल क्लिअरन्स मधून आपोआप वगळले जाईल व अशा जमिनी वगळण्याने सलग न राहणाऱ्या जमिनीसुद्धा या 
लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप वगळल्या जातील . 


( ३ ) सदर विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाच्या वाढीव क्षेत्राचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवेळी १ : ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे नेमके 
क्षेत्र किती आहे याची खातरजमा अधिकृत कंटूर नकाशाद्वारे संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने करणे आवश्यक राहील . १ : ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त 
उताराचे क्षेत्र एकुण प्रकल्प क्षेत्राच्या ४० % पेक्षा जास्त असू नये व अशा क्षेत्राकरिता विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार हिल 
टॉपकरिता नमूद असलेले अधिमुल्य इरादापत्रापुर्वी भरणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . विकास योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा 
नसेल तरीही अधिकृत कंटूर नकाशानुसार १ : ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय राहणार नाही . 


( ४ ) उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान 
१२.०० मीटर रुंदीचा पोहोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करुन देणे उक्त अर्जदार यांना बंधनकारक राहील . 


( ५ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त अर्जदार यांचेवर 
बंधनकारक राहील . विद्यमान रस्ते विकास योजना रस्ते / प्रस्तावित रस्ते सामान्य जनतेकरीता खुले राहतील . 


( ६ ) विशेष नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधीत विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे तसेच प्रस्तावित 
विशेष नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी , नाला , कॅनाल , तलाव आणि इतर जल स्त्रोतापासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर 
ठेवणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( ७ ) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी विकास योजना प्रस्तावासह नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि मुलभूत सुविधा यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करुन ती उक्त अर्जदार यांनी स्वखर्चाने विकसित करणे 
बंधनकारक राहील . 


( ८ ) उक्त प्रकल्पाअंतर्गतच्या जमिनीवर अस्तीत्वातील बांधकामे असल्यास उक्त अर्जदार यांनी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे बृहत 
आराखडा मंजूरीकरिता सादर करणेपुर्वी सदरची बांधकामे निष्कासित करणे बंधनकारक राहील . 


( ९ ) सदर विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीकरिता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वित करणे 
उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( १० ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यासंदर्भात Waste Water Recycling ची 
प्रक्रिया करुन त्याचा पुनर्वापर होईल , याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याचे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 

( ११ ) सौर उर्जा वापर यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वयन करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 

( IV ) इतर अटी व शर्ती .. 

( १ ) शासनाने विशेष नगर वसाहत प्रकल्प विकसति करणेकरीता दिनांक ४ मार्च २०० ९ च्या अधिसूचनेन्वये प्रदान केलेल्या लोकेशनल 
क्लिअरन्सचे क्षेत्र व त्यामध्ये दिनांक ७ ऑगस्ट २०० ९ च्या अधिसूचनेन्वये अंतर्भूत करण्यात आलेले क्षेत्र , असे संपुर्ण क्षेत्र एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्पामध्ये परावर्तीत झाल्यानंतर सदरचे क्षेत्र ह्या परावर्तीत झालेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करण्यास मान्यता राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे मंजूर नियम व सदरचा प्रकल्प एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये परावर्तीत झाल्यानंतर 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे नियम तसेच त्यामध्ये शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारणा , आदेश , इत्यादी उक्त अर्जदार 
यांचेवर बंधनकारक राहतील . 


( ३ ) प्रकल्प प्रवर्तकाकडून उपरोक्त अटी / शर्तींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले लोकेशनल क्लिअरन्स रद्द 
करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . अशा स्थितीत लोकेशनल क्लिअरन्स रद्द झाल्यास शासनाकडे जमा केलेले अधिमुल्य 
किंवा इतर रक्कम उक्त अर्जदार यांना परत मिळणार नाही . 


66 

२. विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमनिंचा तपशिल सोबतच्या “ अनुसूची - अ ” मध्ये देण्यात आला 
असून , समाविष्ट जमिनींची हद्द दर्शविणारा नकाशा “ अनुसूची - ब " अधिसूचनेसोबत जोडला आहे . 


३. विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींचा तपशिल आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच “ अनुसुची - 
अ ” आणि “ अनुसूची - ब ” तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक 
महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करण्यात यावी . 


6 
. 


५ . 


३७ 


( अ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका . 

( ब ) जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


( क ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , तिसरा मजला , बेलापूर , नवी मुंबई . 

( ड ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखिल प्रसिद्ध करण्यात यावी . 


३८ 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


४ 


शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२२० / ९ ५ ९ / प्र.क्र .११३ / २० / नवि- १२ , दिनांक ९ जानेवारी , २०२३ 
सोबतचे सहपत्र 

मौजे कोलशेत व मौजे कावेसर , ता . ठाणे , जि . ठाणे येथील मे.रोमा बिल्डर्स प्रा . लि . यांचे मंजूर 
विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचा तपशील 

मौजे कोलशेत 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसुची - अ 


१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 


सर्व्हे क्र . 
( २ ) 


66 


१२३ 

१३७ 

१३८ 

१५६ 

१६१ 

१६५ 

१६६ 

१६६ 

१६६ 

१६७ 

१६ ९ 

१७१ 

१७२ 

१७३ 

१७३ 

१७३ 

१७४ 

१७४ 

१७४ 

१७७ 

१७ ९ 

१७ ९ 

१८० 

१८० 

१८४ 

१८६ 

१८६ 

१८६ 

१८६ 

१८८ 


हिस्सा क्र . 

( ३ ) 


१ 

२ 


९ 

१३ 

४ 

४ ( पै ) 

२ अ 

२ बी 

३ 


T 


४ 


१ ( पै ) 

२ 

३ 


१ ( पै ) 

२ ( पै ) 

४ ( पै ) 


२ ( पै ) 

१ ( पै ) 

२ ( पै ) 

३ 


३ बी 

१ / अं 

१ / बी 

२ 


" " 


४ क 


क्षेत्र हे . आर 

( ४ ) 


०.५५ ९ 

०.०७६ 

०.०१८ 

०.० ९ १ 

०.१३ ९ 

०.१३३ 

०.३३६ 

०.०५३ 

०.०८६ 

०.२८८ 

०.०२४ 

०.२४८ 

०.११४ 

०.५२१ 

०.३४४ 

०.१०६ 

०.०८१ 

०.००७ 

०.०८१ 

०.१ ९ 

०.२ ९ ३५ 

०.३६२ 

०.४३ 

०.३६४ 

०.०८ 

०.४५ 

०.४० 


०.०५३ 

०.०८६ 

०.२०३ 


( १ ) 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 


५१ 

५२ 


५३ 

५४ 

५५ 

५६ 


५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

०.०४३ 

०.०७३ 

०.०३८ 

०.१८२ 

०.०३ 

०.४ 

०.२० 

०.३७४ 

०.२२८ 

०.३२७ 

०.३२७ 

०.३२७ 

०.३२७ 

०.३२७ 

०.३२७ 

०.३६७५ 

०.४० 

०.२० 

०.३०१ 

०.४० 

०.४० 

०.२० 


१ ९ ४ 

२१७ 

२२१ 

२२७ 

२२७ 

२७८ 

२७८ 

२७८ 

२७८ 

२ ९ ६ 

२ ९ ६ 

२ ९ ६ 

२ ९ ६ 

२ ९ ६ 

२ ९ ६ 

२ ९ ७ 

२ ९ ७ 

२ ९ ७ 

२ ९ ७ 

२ ९ ७ 

२ ९ ८ 

२ ९ ८ 


५२ 

५४ 


५४ 

५५ 


५६ 

५६ 

५६ 

५६ 

५६ 

५६ 

५६ 

५६ 

६० 


१ 

५ 

२ अं 


6 


१० 

२ 

३ 

४ ( पै ) 

५ 


२ 


६ 


८ 

९ 

२ ( पै ) 

३ 


६ 

८ 

१ 

२ 


मौजे कावेसर 


६ 

१ 


८ 

२ 


९ 

१ 

२ 

३ 


x 
5 
w 
v 


६ 


८ 


९ 

१ ( पै ) 


०.०२५ 

०.२३५ 

०.०२८ 

०.०३८ 

०.०८३ 

०.१८ 

०.०३ 

०.००८ 

०.०१३ 

०.३१६ 

०.१३ ९ 

०.३७१ 

०.१ ९ ५ 

०.२५५ 


३ ९ 


४० 


( १ ) 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 


७६ 

७७ 

७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

६० 

०.५६४ 

७२ 

०.०५१ 

७२ 

०.१४ ९ 

११७ 

०.१४२ 

१२३ 

०.१० 

१२३ 

०.०८ 

१२३ 

०.०८ 

२६७ 

०.०५७ 

२६७ 

०.२० 

२६७ 

०.२० 

२६७ 

०.२० 

२६७ 

०.२० 

अंदाजे १५.५२८ हेक्टर 


x 
m 
x 


३ 


४ 

२ बी 

११ 

१२ क 

१२ फ 

३ ( पै ) 

६ 


८ 

१२ 

१३ 


एकूण 

शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस -१२०६ / १६८२ / प्र.क्र.९ ७ / ०७ / नवि -१२ , दिनांक ४ मार्च २०० ९ सुमारे ५४ हेक्टर ( १३३.३८ एकर ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतचे क्षेत्र 


शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२०६ / १६८२ / प्र.क्र.९ ७ / ०७ / नवि -१२ , 

दिनांक ७ ऑगस्ट २०० ९ विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केलेले क्षेत्र 

विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाचे एकूण सुधारीत क्षेत्र 


सुमारे २८.२५ हेक्टर ( ६ ९ .७८ एकर ) 

सुमारे ९ ७.७७८ हे . आर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th January 2023 . 

NOTIFICATION 


Read . Government in Urban Development Department's Notification , 

dated 4th March 2009 . 

( 1 ) No. TPS - 1206 / 2682 / CR - 97 / 07 / UD - 12 , 
( 2 ) No. TPS - 1206 / 2682 / CR - 97 / 07 / UD - 12 , 

dated 7th August 2009 . 


४१ 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1220 / 959 / CR - 113 / 20 / UD - 12.- Whereas , the Development Plan of Thane Municipal 
Corporation area has been sanctioned by the Government in Urban Development Department , 
under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) vide Notification No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated 4th October 
1999 which has come into force with effect from 22nd November 1999 ( hereinafter referred to as 
" the said Development Plan " ) ; 


And whereas , the Government in Urban Development Department has sanctioned the Unified 
Development Control and Promotion Regulations ( hereinafter referred to as " the said Development 
Control Regulations " ) under section 37 ( 1AAX ( c ) and section 20 ( 4 ) of the said Act , vide Notification 
No. TPS - 1218 / CR - 336 / 18 / DP and RP / section 37 ( 1AA ) ( c ) and section 20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 2nd 
December 2020 which has come into force with effect from 3rd December 2020 ; 


And whereas , the said Development Control Regulations are applicable for the said . 
Development Plan Area , which includes the Regulation for the Integrated Township Project ; 


And whereas , after considering the request of M / s . Roma Builders Pvt . Ltd. ( hereinafter 
referred to as " the said Applicant " ) the Government in Urban Development Department under 
section 44 ( 2 ) of the said Act and as per the then Development of Special Township Project 
regulation , vide its Notification No. TPS - 1206 / 2682 / CR - 97 / 07 / UD - 12 , dated 4th March 2009 has 
declared a project of an area admeasuring 133.38 Acres from villages Kolshet and Kavesar Tal . 
and Dist . Thane more specifically described in Schedule - A and Schedule - B appended with the 
notification , be an ' Special Township Project ' and granted Locational Clearance to the same , subject 
to terms and conditions mentioned therein ( hereinafter referred to as " the said Special Township 
Project " ) ; 


And whereas , considering the request of the said Applicant , the Government in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS - 1206 / 2682 / CR - 97 / 07 / UD - 12 , dated 7th August 
2009 , has incorporated an area admeasuring 69.78 Acres from villages Kolshet and Kavesar , Tal . 
and Dist . Thane , more specifically described in the Annexure appended with the notification , in 
the said Special Township Project , subject to terms and conditions mentioned therein ; 


And whereas , the said Applicant has requested Government to include an area admeasuring 
18.247 Ha . of villages Kolshet and Kavesar , Tal . and Dist . Thane in the said Special Township 
Project , vide letter dated 14th November 2018 ; 


And whereas , as per the land use proposals of the said Development Plan the lands under 
the proposal are included in Residential Zone , Green Zone , various Reservations and various 
width of Roads ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune Government is of the opinion that the proposal submitted by 
the said Applicant as regards lands admeasuring approx . 15.528 Ha . of villages Kolshet and Kavesar , 
Tal . and Dist . Thane can be declared as Special Township Project and can be incorporated in the 
said Special Township Project subject to terms and conditions . 


Now , therefore , without prejudice to the provisions of the said Act , and in exercise of the 
powers conferred under section 44 ( 2 ) of the said Act , the Government hereby , declares an area 
admeasuring 15.528 Ha . more specifically described in the Schedule - A appended hereto be an 
Special Township Project by including the same in the Special Township Project and grants 
Locational Clearance subject to terms and as mentioned below : 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

Terms and Conditions : 


४२ 


( I ) With respect to ownership / title of land 

( 1 ) The said Applicant must have the ownership / development rights in respect of the lands 
under the Special Township Project As per the rights of ownership 7/12 Extract , out of the total 
lands , the said Applicant has ownership of only 1.461 Ha . of land and regarding the remaining 
lands the said Applicant has the registered sale deed / Development Agreement / power of Attorney , 
etc , which are very olds . The mutations in right of records , 7/12 Extract has not been carried out 
as per this registered documents and also the legal heirs of the land owners mentioned in this 
documents are incorporated in the ownership document of 7/12 Extract . Hence it is binding on 
the said Applicant to submit the authentic documents of the lands which proves the ownership / 
Development rights of the said Applicant , to the Collector , Thane , before obtaining the letter of 
Intent . The Collector , Thane shall verify the ownership / Development Right of the said Applicant . 
After verification of the ownership / Development Agreement etc. , the Collector , Thane shall grant 
the Letter of Intent to the said Applicant . 


( 2 ) The said Applicant , shall be responsible for the proof of ownership of lands specified in 
Schedule - A . Ownership documents , original revenue records and authorised measurement plan 
shall be submitted to the Collector , Thane before the letter of Intent . The said Applicant shall 
submit conclusive documents regarding ownership of such lands to the Collector , Thane before 
obtaining the letter of Intent . If the said Applicant fails to produce such conclusive documents of 
ownership in respect of any parcel of land , then such land shall be deemed to be excluded from 
the Locational Clearance and if by virtue of such exclusion , any land is not found to be contiguous , 
then such land shall also stand automatically excluded from this Locational Clearance . After 
completion of these only the Collector , Thane shall proceed further for allowing letter of Intent . 


( 3 ) The Lands in the said Special Township Project , which are parts of S. Nos . shall be 
incorporated in the Master Plan / layout only after the measurement of the Taluka Inspector of 
land Records . If such lands are found not to be contiguous , then such lands shall be stands 
automatically excluded from this Locational Clearance . After exclusion of such land , the remaining 
contiguous area is less than the minimum area of 40 Ha . required for Special Township Project , 
then the Special Township Project can not be implemented on such land ; 


( 4 ) Out of the total area in the proposal , the Chief Conservator of Forest has given remarks 
of an area admeasuring 9.9092 Ha.Are of village Kolshet and an area admeasuring 3.3791 Ha.Are 
of village Kavesar . As per the said remarks , the area under the proposed Special Township Project 
is included within the 10 Km of Eco - Sensitive Zone of Tungareshwar Wild Life Sanctuary , it is 
necessary to obtain the necessary No Objection Certificate / remarks regarding the same from the 
Concerned Competent Authority and submit it to the Collector , Thane before obtaining the letter 
of Intent . The Collector , Thane should not grant the letter of Intetnt before obtaining the No 
Objection Certificate / remarks of the Concerned Authority . Also the said Applicant shall obtained 
and submit the no objection certificate / remarks of the Concerned Comptent Authority of the Forest 
Department to the Collector , Thane for the remaining lands to be included in the said Special 
Township Project before obtaining the letter of Intetnt . 


( 5 ) The said Applicant shall obtain the necessary certificate from the competent authority of 
the Revenue and Forest Department as per Regulation of the Special Regulation for Development 
of Special Township Project that , the lands included in these Special Township Project are not 
belongs to Government / Forest / Tribal and submit it to the Collector , Thane before Letter of 
Intent . 


( 6 ) If the aforesaid Special Township Project includes the lands which are attracted by the 
provisions of Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act and have restricted tenure , the 
said Applicant shall follow the appropriate procedure as per law to remove the such entries . 
After removal of such entries , the concerned Collector , Thane shall grant the Letter of Intent . 


( 7 ) If the lands in the said Special Township Project have entries in the " Other Rights ' column 
regarding agreement , bank loan , rights of other names , etc. , the said Applicant shall do the needful 
regarding resolving the issues of such entries in the ' Other Right ' column . The Collector , Thane 
shall make sure about the removal of such entries before granting the letter of Intent . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ ४३ 

( 8 ) If any Judicial proceeding arise regarding the ownership or Development Rights of lands 
included in the project , then it shall be the sole responsibility of the said Applicant and in such 
circumstances the Locational Clearance granted in respect of such lands shall stand cancelled . If 
lands in the said Special Township Project have entries regarding the restricted tenure , entry 
regarding 32 - G , the said Applicant shall follow the appropriate procedure as per law to remove 
such entries . Only after removal of such entries the Collector , Thane shall grant the Letter of 
Intent . 


( 9 ) Some lands in the said Special Township Project have entries in the other rights column 
regarding the area under the scheme under section 20/21 of the Urban Land Ceiling Act , the said 
Applicant shall follow the appropriate procedure as per Urban Land Ceiling Act , and following 
the prevailing regulation regarding the same to remove such entries and submit the same to the 
Collector , Thane before obtaining the letter of Intent . The Collector , Thane shall make sure about 
the removal of such entries before granting the letter of Intent . 


( 10 ) Some lands in the said Special Township Project have entries in the other rights column 
regarding the relaxation in the Industrial Use under under section 20. The said Applicant shall 
follow the appropriate procedure as per law / Regulations to remove such entries . Only after removal 
of such entries , the Collector , Thane shall make sure about the removal of such entries before 
granting the letter of Intent . 


( 11 ) If any document regarding the ownership or Development Rights of lands included in 
the project is found to be false or it is established that the said Applicant does not have the 
Development Rights of any land out of the notified area and if litigations arises , then it shall be 
the sole responsibility of the said Applicant and in such circumstances the Locational Clearance 
granted in respect of such lands shall stand cancelled . 

( II ) With respect to Environment 

( 1 ) It shall be binding on the said Applicant to obtain and submit the Environment Clearance 
from the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India and the 
appropriate authority of the State Government , at the time of sanction to the building permission 
to the concerned Planning Authority . Also the terms and conditions mentioned in the 
Environmental Impact Assessment Notification issued time to time by the Ministry of Environment , 
Forest and Climate Change shall be binding on the said Applicant . 


( 2 ) As per the remarks given by the Thane Municipal Corporation vide letter dated 7th 
February 2019 , some lands in the said Special Township Project are affected by the CRZ . Hence 
the said Applicant shall obtain the necessary No Objection Certificate / remarks from the MCZMA / 
Environment Department . 


( 3 ) It shall be the responsibility of the said Applicant to dispose of the solid waste and waste 
water as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at their cost 
alongwith the provisions of the concerned Act and regulations . The necessary No objection 
Certificate in this regard shall be obtained by the said Applicant from Maharashtra Pollution 
Control Board , before initiating the work of implementation of the Special Township Project . 


( 4 ) As regards the remarks of the Irrigation Department , the said Applicant has submitted a 
letter of project Director and Superintend Engineer , Kharbhumi Vikas Mandal , Thane dated 
16th March 2017 , addressed to the chief Engineer , Irrigation Department , Konkan Division , 
Mumbai in which the remarks of lands admeasuring approximate 9.90 Ha.Are . of Village Kolshet 
and lands admeasuring approximate 3.37 Ha.Are of Village Kavesar are given . The said Applicant 
shall obtain and submit the necessary No Objection Certificate regarding the lands mentioned in 
Annexure - A , from the Irrigation Department as per Regulation of the Regulations for development 
of Special Township Project and submit the same to the Collector , Thane before letter of Intent . 
The Collector , Thane shall grant the letter of Intetnt only after receving such remarks / No Objection 
Certificate from the Concerned Authority of the Irrigation Department . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ६ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

( 5 ) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned 
department of the State Government from time to time shall be binding on the said Applicant . 
The existing nalas / water resources , etc. in the area of Special Township Project shall not be closed . 


४४ 


( 6 ) The said Applicant shall obtained the necessary No Objection Certificate from the 
concerned department regarding the distance to be kept from the water sources and conditions 
mentioned therein shall be binding on the said Applicant . 


( 7 ) It shall be binding on the said Applicant to provide water supply as per Regulation of the 
Special Regulation for Development of Special Township Project at their cost and responsibility . 
The conditions of Irrigation Department in these regards , from time to time are binding on the 
said Applicant . 


( 8 ) The said Applicant shall submit the proof for water supply alongwith the necessary 
documents , etc. to the said Special Township Project as per the provision of the Special Township 
Project regulation , with the proposal of Master Plan being submitted to the concerned Planning 
Authority , for the approval as per the provision of the Special Township Project regulation . 


( 9 ) It shall be binding on the said Applicant to provide the electricity as per Regulation of 
the Special Regulations for Development of Special Township Project at their own cost and 
responsibility . The concerned Planning Authority shall obtained from the said Applicant , the 
necessary permissions and also the firm commitment of electricity for the entire Special Township 
Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per 
the provision of the Special Township Project regulation . 

( III ) With respect to Development 

( 1 ) Some lands in the said Special Township Project are included within the periphery of 
100 mts . from Akbar Camp boundary of Defence Department and some lands are included within 
the periphery of 500 mts . from the Akbar Camp boundary of Defence Department . It is binding on 
the said Applicant to obtain the No Objection Certificate from the Concerned Competent Authority 
of the Defence Department for the Development of such lands . 


( 2 ) As per the letter dated 20 March 2007 of Executive Engineer , Kharbhumi Vikas Vibhag , 
Thane ( Kalwa ) , the lands under the said Special Township Project are included in list of restricted 
kharland reclaimed area / list of kharland development area . Hence it is binding on the said Applicant 
to obtain No Objection Certificate from the Concerned Competent Authority of the Concerned . 
Department , that whether the Special Township Project is applicable on such lands or otherwise 
and submit to the Collector , Thane before the letter of Intent . After receival of such No Objection 
Certificate from the Competent Authority the Collector , Thane shall process for granting of letter 
of Intent to the said Applicant . If the Special Township Project is not applicable on any of such 
land , then such lands shall be deemed to the excluded from this Locational Clearance and if by 
virtue of such exclusion , any land is not found to contigious , then such land shall also stand 
automatically excluded from this Locational Clearance . 


( 3 ) The concerned Planning Authority shall ensure the quantum of land having slope equal 
to or more than 1 : 5 as per the authorised Contour Plan , in the said project . The maximum area of 
the lands in the said project having slope 1 : 5 or more should not be more than 40 % of the total 
project area and the premium for the Hill Top and Hill Slope Zone as per the regulation of the 
Special Township Project shall be applicable and paid by the said Applicant before the letter of 
Intent . No construction shall be permissible on the lands having slope equal to or more than 1 : 5 in 
the said project as per the authorised contour map , whether such lands are specifically marked as 
such in the Development Plan or not . 


( 4 ) The said Applicant shall provide access road of required width as specified in prevailing 
Development Control Regulations but not less than 12.00mt . width to private and Government 
lands surrounded by the said Special Township Project . 


( 5 ) It shall be binding on the said Applicant to kept intact the public roads and other rights 
( vahivat ) in the said Special Township Project . The existing roads / Development Plan roads / 
proposed roads shall be kept open for the general public . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( 6 ) In the said Special Township Project area , the provision of C. D. work for the nala / canal 
with the approval of the concerned department shall be binding on the said Applicant . Also in the 
said Special Township Project , the distance from the river , nalas , canals , lakes , and other water 
resources shall be kept by the said Applicant as per the prevailing Development Control 
Regulations . 


४५ 


( 7 ) The said Applicant shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for 
public purpose reservations along with the Development Plan proposals for the populations to be 
accommodated within the Special Township Project as per regulation and shall plan and develop 
the same at their own cost . 


( 8 ) If any land in the said project is affected by the existing structure , the said Applicant 
shall demolish the same before applying for the Master layout as per the provision of the Regulation 
for Development of Special Township Project to the concerned Planning Authority . 


( 9 ) It shall be binding on the said Applicant to provide the System of Rain Water Harvesting 
in each building of the Special Township Project . 


( 10 ) It shall be binding on the said Applicant to provide the System of Waste - Water Recycling 
in each building of the Special Township Project for reuse of the used water . 

( 11 ) It shall be binding on the said Applicant to provide and operate Solar Energy Systems . 
Other Terms and Conditions— 


( 1 ) Only after the conversion of the Special Township Project to Integrated Township Project , 
for which the Government has granted the Locational Clearance vide Notification dated 4th March 
2009 and the area included in the said Special Township Project vide Notification dated 7th August 
2009 , the said area shall have the approval for inclusion in the said Integrated Township Project 

area . 


( 2 ) The Regulation for Development of Special Township Project and if the said Special 
Township Project is converted into the Integrated Township Project , the regulation for the 
Development of Integrated Township Project , sanctioned by the Government and the amendment 
carried out and orders , etc. issued by the Government from time to time shall be binding on the 
said Applicant . 


( 3 ) If the terms and conditions mentioned above are not obeyed by the said Applicant the 
powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved 
with Government . If Locational Clearance stands cancelled due to non - compliance or non 
fulfillment of above stated conditions then , the premium or any other amount paid to the 
Government shall not be refunded to the said Applicant . 


2. The details of lands included in the Special Township Project are given in ' Annexure - A ' 
appended hereto , and the plan showing the boundaries of the said lands is given in ‘ Annexure - B ' 
appended hereto . 


3. The details of lands included in the Special Township Project and the plan i.e. ‘ Annexure - A ' 
and ' Annexure - B ' alongwith this notification shall be made available for the inspection of the 
general public for the period of one month , during office hours on all working days at the following 
offices : 


( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation Thane . 

( ii ) The Collector , Thane . 


( iii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Third Floor , 
Belapur , Navi Mumbai . 


( iv ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 

5. This Notification is also made available on the Government Website-www.maharashtra.gov.in 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

" Annexure - A " 


( Annexure to Government Notification No.TPS - 1220 / 959 / CR.113 / 20 / UD - 12 , 
dated 9th January 2023 ) 


Details of Lands of Village Kolshet and Kavesar Tal & Dist Thane included in the 
Sanctioned Special Township Project of M / s.Roma Builders Pvt . Ltd. 

Village Kolshet 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 


Sr. No. 

( 1 ) 


S.No. 
( 2 ) 


123 

137 

138 


156 

161 

165 

166 

166 

166 

167 

169 

171 

172 

173 

173 

173 

174 

174 

174 

177 

179 

179 

180 

180 

184 

186 

186 

186 

186 

188 

194 

217 

221 

227 


Hissa No. 

( 3 ) 


1 

2 

9 

1E 

4 

4 ( pt ) 

2A 

2B 

3 


4 


LO 


5 


1 ( pt ) 

2 

3 

4 

1 ( pt ) 

2 ( pt ) 

4 ( pt ) 

2 ( pt ) 

1 ( pt ) 

2 ( pt ) 

3 

5 

3B 

1 / A 

1 / B 

2 

5 


4 C 

1 


5 

2A 

7 


Area Ha.Are 

( 4 ) 

0.559 

0.076 

0.018 

0.091 

0.139 

0.133 

0.336 

0.053 

0.086 

0.288 

0.024 

0.248 

0.114 

0.521 

0.344 

0.106 

0.081 

0.007 

0.081 


0.19 

0.2935 

0.362 

0.43 

0.364 

0.08 

0.45 

0.40 

0.053 

0.086 

0.203 

0.043 

0.073 

0.038 

0.182 


( 1 ) 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 


53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 


63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( 2 ) 

( 4 ) 

227 

278 

278 

278 

278 

296 

296 

296 

296 

296 

296 

297 

297 

297 

297 

297 

298 

298 


52 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

60 

60 

72 

72 

117 

123 

123 

123 

267 

267 


( 3 ) 

10 

2 

3 

4 ( pt ) 

5 


LQN 


2 


4 

5 

6 

8 

9 

2 ( pt ) 

3 

4 

6 

8 

1 

2 

Village Kavesar 

6 

1 


० ० or A 13N1300 H 


8 


2 


9 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


1 ( pt ) 

4 

3 

4 

2B 

11 

12C 


12 F 

3 ( pt ) 

6 


0.03 

0.40 

0.20 

0.374 

0.228 

0.327 

0.327 

0.327 

0.327 

0.327 

0.327 

0.3675 

0.40 

0.20 

0.301 

0.40 

0.40 

0.20 


0.025 

0.235 

0.028 

0.038 

0.083 

0.18 

0.03 

0.008 

0.013 

0.316 
0.139 

0.371 

0.195 

0.255 

0.564 

0.051 

0.149 

0.142 

0.10 

0.08 

0.08 

0.057 

0.20 


४७ 


४८ 


( 1 ) 

76 

77 

78 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( 4 ) 


( 2 ) 

267 

267 

267 


( 3 ) 


8 

12 

13 


Total 


Area of Special Township Project Locational Clearance 
granted by Government in Urban Development Department 
vide Notification No.TPS - 1206 / 1682 / CR 97 / 07 / UD - 12 , 
dated 4th March 2009 . 


Area added in Special Township Project by the Government 
in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS - 1206 / 1682 / CR 97 / 07 / UD - 12 , dated 7th August 2009 . 
Total revised area of the Special Township Project 


0.20 

0.20 

0.20 


Approx . 15.528 Ha.Are . 

Approx . 54.00 Ha.Are . ( 133.38 
Acres ) 


Approx . 28.25 Ha.Are . ( 69.78 
Acres ) 


Approx . 97.778 Ha.Are . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


